RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ४२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७ - २३ , २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , 

पदोन्नती 


इत्यादी 


. 


. 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये 

आदेश 


( अ) शस्त्रे , काठ्या, सोटे , तलवारी , भाले , सुरे , बंदुका, दंडे 
अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ; 


( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार 
करणे किंवा जमा करणे 


( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


करणे ; 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे 
किंवा तयार करणे ; 


-- 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९ - ब -१/ २२९ ०/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, आगामी 
विधानसभा निवडणूक , २०१९ च्या अनुषंगाने अहमदनगर जिल्ह्यात 
व्ही.आय.पी. दौरे होण्याची शक्यता आहे. तसेच दिनांक २९ सप्टेंबर 
२०१९ ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१९ रोजीपर्यंत हिंदू धर्मीयांचा 
नवरात्र उत्सव- सण जिल्ह्यात सर्वत्र साजरा होणार आहे . तसेच 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दसरा सण साजरा करण्यात 
येणार आहे . याबाबत अपर पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ८१२६/ २०१ ९ , 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१९ चे पत्रानुसार कळविले आहे 

त्याअर्थी, वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणून पोलिसांना कर्तव्य 
बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा 
महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे 
कलम ३७ (१ ) ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत अपर 
पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र, दिनांक २८ 
सप्टेंबर २०१९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री 
झालेवरून मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर , मला 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत 
व ठिकाणी कोणाही इसमास पुढील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे, 
ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा 
किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा 
वाजवणे 


3; 


( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, 
तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा 
जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 


वि ( एच) ४०० 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७ - २३ , २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९ ४१ 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे. 

( ब ) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ, 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 

( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित 
प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर 
परवानगी घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
१५ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी 
राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी माझे 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( १ ) दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१ ९ चे सकाळी ६.०० वाजेपासून 
ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१९ चे रात्री २४.०० वाजेपावेतो धडगाव 
येथून मोलगीकडे येणाऱ्या एस. टी. बसेस, जीप / चारचाकी वाहने 
भांगरापाणी- जमानामार्गे मोलगीला येतील . 

( २) तसेच अक्कलकुवा येथून येणाऱ्या एस. टी . बसेस व जीप / 
चारचाकी वाहने डाब- जमानामार्गे धडगावकडे जातील. 

सदरचा आदेश दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीचे सकाळी 
६.०० वाजेपासून ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१९ चे रात्री २४.०० 
वाजेपावेतो मोलगी पोलीस स्टेशन हद्दीत अंमलात होईल. 

सदर आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ 
चा क्रमांक २४ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 
बदल ) चे कलम १३१ प्रमाणे अपराध राहील. 

सदरचा आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक 
७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिला आहे. 

महेंद्र पंडित , 

( भा.पो.से. ) 

पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 
नंदुरबार , ७ ऑक्टोबर २०१९ . 


१ 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हादंडाधिकारी, 


अहमदनगर, १ ऑक्टोबर २०१९ . 


अहमदनगर . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


- 


. 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ चा क्रमांक २४ (मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम 
३३ ( १) ( ब ) नुसार . 

अधिसूचना 
क्रमांक जिविशा/ नवरात्रौत्सव/ अश्व शर्यत / मनाई आदेश/ ३५६१/ 
२०१ ९.- ज्याअर्थी, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१ ९ व दिनांक ९ 
ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी मोलगी पोलीस स्टेशन हद्दीतील काठी 
या गावी सालाबादप्रमाणे दसरा सणानिमित्ताने काठी संस्थानिकांचा 
अश्व शर्यतीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच 
सदर कार्यक्रमाचे ठिकाणाजवळून मोलगी- धडगाव हा रस्ता जातो. 
सदर कार्यक्रमासाठी अक्कलकुवा तालुका, मोलगी परिसर व 
सातपुडा भागातील सुमारे ३० ते ३५ हजार जनसमुदाय हजर 
राहण्याची शक्यता आहे. त्या कार्यक्रमासाठी काही नागरिक बाहेरून 
चारचाकी व दुचाकी वाहने आणतील. अशा वेळी वाहनांच्या गर्दीमुळे 
मोलगी व काठी या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होऊन एखादे 
वेळेस अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच 
वाहतुकीच्या कोंडीमुळे जनतेमध्ये धक्काबुक्की , चेंगराचेंगरी होऊन 
अथवा वाहनांमुळे अपघात घडून मोठ्या प्रमाणात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
याबाबत माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , महेंद्र पंडित , पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार जिल्हा 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१२ चा क्रमांक २४ (मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३३ ( १) ( ब) 
नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
मी , पुढीलप्रमाणे विनियमनाबाबत आदेश देत आहे. 


क्रमांक बी -२/ २९ ७० / सन २०१ ९.- श्री . राजू अशोक शिवरात्री , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, साक्री यांना दिनांक १८ जुलै २०१९ ते दिनांक २० जुलै 
२०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २१ 
जुलै २०१९ (रविवार) रोजीच्या सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक १७ जुलै २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावोतो मख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजू अशोक शिवरात्री यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 
राजू 

अशोक शिवरात्री, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , साक्री यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , साक्री यांचेकडे 
सोपविण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजू 
अशोक शिवरात्री , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 


श्री . 


, 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४१ 


३ 


श्री . एम. एम. पळसापुरे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

मंगला जनार्दन धोटे , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
धुळे , १५ जुलै २०१९. 

धुळे . 


वर नमूद 


श्री . डी . जे. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत हे 

केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


श्री . रा . जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर, ४ जुलै २०१ ९ . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


, 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३० / सन २०१९.- श्रीमती के. पी. राठौर , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक २८ जून 
२०१९ रोजीची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. त्याऐवजी त्यांची दिनांक २८ जून २०१९ ते दिनांक 
२९ जून २०१९ रोजीची एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. पी . राठौर यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती के . पी . राठौर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . के . खराटे , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के . पी . राठौर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , ३ जुलै २०१ ९. 


No. EST/ 3974/ 2019.- The District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to 
pass the following order : 


Earned leave for three ( 3 ) days from 27th 
June 2019 to 29th June 2019 suffixing Sunday 
falling on 30th June 2019 with permission to 
leave headquarters with effect from 26th June 
2019 after office hours to 1st July 2019 before 
office hours is hereby granted to Smt. P. S. 
Apte, 8th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ ४ / सन २०१९.- श्री . डी . जे . पाटील , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक ८ जुलै २०१ ९ ते दिनांक 
१० जुलै २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ७ जुलै २०१९ रोजी न्यायीक 
अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेनंतर ते दिनांक ११ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी. जे. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


Certified that Smt. P. S. Apte would have 
continued to officiate in the post of 8th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik , if he had not proceeded on 
leave for the period from 27th June 2019 to 29th 
June 2019 [Note 2 below Rule 39 ( 2 ), 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 ]. 

Charge during the absence of Smt. P. S. Apte , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik is kept with Smt. 
G. K. R. Tandon , 9th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik. 


S. C. KHATI, 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 
Nashik , 26th June 2019 . 


- 


श्री . डी. जे . पाटील, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७ - २३ , २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९ ४१ 


Order 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


No. EST/4143 /2019.- Earned leave for thirteen 
( 13) days from 8th July 2019 to 20th July 2019 
prefixing Sunday falling on 7th July 2019 and 
suffixing Sunday falling on 21st July 2019 with 
permission to leave headquarters with effect 
from 6th July 2019 after office hours to 22nd July 
2019 before office hours is hereby granted to 
Shri. A. P. Khollam , Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ८१६/ २०१ ९.- मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित करतो 
की , निलकांता दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , शेवगे 
प्र . ब ., तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम 
१० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण 
अन्य कृषि संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/पीआरएल / एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ २३१/ २०१९ , दिनांक २० मे २०१ ९ असा आहे . 
जळगाव , २० २०१९ . 


, 


मे 


Certified that Shri. A. P. Khollam would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Yeola if he had not proceeded on 
leave for the period from 8th July 2019 to 20th 
July 2019 [Note 2 below Rule 39 ( 2 ) , 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981). 

Charge during the absence of Shri. A. P. 
Khollam , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Yeola is kept 
with Shri. N. N. Chintamani, Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola. 


आदेश 


. 


, 


, 


S. C. KHATI, 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge, 

Nashik. 
Nashik, 1st July 2019 . 


क्रमांक जिदुवि / जळगाव / सहकार/९ ०२/ २०१ ९.- मी , रविंद्र पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो 
की , वाघूर महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
हिवरखेडा दिगर , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ )/ 
( डी )/ २३२/ २०१९ , दिनांक १० जून २०१९ असा आहे . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


जळगाव , १० जून २०१९ . 


आदेश 


. 


क्रमांक वि -५/ एनएसके / एनएसके / जीएनएल / ( एस ) / ६२७०/ सन 
२०१९.- हरिष बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , ही 
संस्था गाळा नंबर ७, हरीसिद्धी अपार्टमेंट हाउसिंग सोसायटी , 
महारूद्र कॉलनी, उपनगर , तालुका-जिल्हा नाशिक -६ येथे महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / जीएनएल/ एस/ ५ ९ २७/ सन २०१९, दिनांक 
२ जुलै २०१९ नुसार नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे 
जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / ९ ३३ / २०१९. - मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो 
की , हरिओम दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , भोरस , 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषि 
संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ )/ 
( डी )/ २३३/ २०१९ , दिनांक १७ जून २०१९ असा आहे . 


- 


डॉ . प्रिया दळणर , 


उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक . 


नाशिक , २ जुलै २०१ ९. 


जळगाव , १७ जून २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९ ४१ 


५ 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार /९ ६५/ २०१९.- मी , रविंद्र पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो 
की , इंद्रायणी महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
टाकळी प्र. दे., तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ 
चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ २३४ / २०१ ९, दिनांक २७ जून २०१९ असा आहे. 

रविंद्र पाटील , 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था ( दुग्ध) , जळगाव. 
जळगाव , २७ जून २०१ ९ . 


सहकारी संस्था मर्यादित , कान्हेगाव , तालुका कोपरगाव, जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे. सदर 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन / जीएनएल / ओ/ ४५३८ / सन 
२०१८ , दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 

असून 

उपवर्गीकरण 
इतर संस्था यामध्ये करण्यात येत आहे. 
कोपरगाव, २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


- 


आदेश 
क्रमांक एएनआर / केपीएन / जीएनएल / ओ /४५४१/ २६५८ / सन 
२०१८.- मी , रतन त्रिभुवन , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कोपरगाव याद्वारे जाहीर करतो की , साईस्नेह स्वयंरोजगार व 
बेरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, शिंगणापूर , तालुका कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम ५ (३) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे. सदर 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / केपीएन/ जीएनएल/ ओ/ ४५४१ / सन 
२०१८ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १० ( १) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था यामध्ये करण्यात येत आहे. 
कोपरगाव, २८ नोव्हेंबर २०१८ . 


१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्थापना/ पोनिदु/ नाव बदल/ सोमेश्वरनापत / ४८६/ सन 
२०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पारोळा, जिल्हा जळगाव 
हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , सोमेश्वर नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, पारोळा, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१) चे 
कलम २४ (९) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / पीएलए/ आरएसआर/( आर)/ १४६४/ सन २००५, दिनांक १ मार्च 
२००५ उपविधिष्ठा अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज 
देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था आहे . उक्त क्रमांकाने सदरच्या 
संस्थेच्या नावात बदल मंजूर झाला असून ती संस्था यापुढे 
श्री विघ्नहर्ता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पारोळा, तालुका 
पारोळा, जिल्हा जळगाव या नावाने नोंदणी असून तिचे वर्गीकरण 
व उपवर्गीकरण वरीलप्रमाणेच राहील . 

गुलाब पाटील , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पारोळा, 

जिल्हा जळगाव . 
पारोळा, २६ जून २०१ ९ . 


. 


आदेश 
क्रमांक एएनआर / केपीएन / जीएनएल/ ओ/ ४५४५/ १३४/ सन 
२०१ ९.- मी , रतन त्रिभुवन, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कोपरगाव याद्वारे जाहीर करतो की , सावता जनार्दन बहुउद्देशीय 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम ५ ( ३) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे . सदर 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ केपीएन / जीएनएल / ओ / ४५४५ / सन 
२०१९ , दिनांक २४ जानेवारी २०१ ९ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था यामध्ये करण्यात येत आहे . 
कोपरगाव, २४ जानेवारी २०१९ . 


, 


आदेश 
क्रमांक एएनआर/ केपीएन / जीएनएल / ओ/ ४५३८ / २५७ ९/ सन 
२०१८.- मी , रतन त्रिभुवन , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कोपरगाव याद्वारे जाहीर करतो की , अटल प्रेरणा नाविन्यपूर्ण 


आदेश 
क्रमांक एएनआर / केपीएन/ जीएनएल / ओ / ४५४६/ १४०/ सन 
२०१ ९.- मी , रतन त्रिभुवन , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७ - २३ , २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९ ४१ 


अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


धुळे , २४ जून २०१९ . 


कोपरगाव याद्वारे जाहीर करतो की , सावित्रीबाई फुले अभिनव 
बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, कोपरगाव , तालुका 
कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम ५ ( ३) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे . 
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ केपीएन/ जीएनएल/ ओ / ४५४६/ 
सन २०१ ९ , दिनांक २४ जानेवारी २०१ ९ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे नियम १० (१) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था यामध्ये करण्यात येत आहे . 


आदेश 


रतन त्रिभुवन , 

सहायक निबंधक , 
हकारी संस्था , कोपरगाव , 

जिल्हा अहमदनगर . 


क्रमांक बी -१/ २६८४ / सन २०१ ९.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
२८ जून २०१ ९ ते दिनांक २९ जून २०१९ पावेतो अशी एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३० जून २०१९ (रविवार ) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२७ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ 
जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


कोपरगाव , २४ जानेवारी २०१९ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ २५९९/ सन २०१९.- श्रीमती श्रुती नि . गंगवाल 
शाह , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक २५ जून २०१ ९ ते दिनांक 
२७ जून २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २४ जून २०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ जून २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा व त्यांचेकडे सोपविण्यात आलेला डॉ . सृष्टी निळकंठ, 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. डी . क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश-३ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला 


आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती श्रुती नि . गंगवाल - शाह यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश 
रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


. 


धुळे , २७ जून २०१९ . 


आदेश 


श्रीमती श्रुती नि . गंगवाल - शाह, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त 
अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए . ए . पांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्रुती 
नि . गंगवाल - शाह , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 


क्रमांक बी -२/ २८३७/ सन २०१ ९.- श्री . विलास वसंत गायकवाड, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक ८ जुलै 
२०१ ९ ते दिनांक ११ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ८ जुलै २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १२ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९ ४१ 


७ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . विलास वसंत गायकवाड यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . डी. 
करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


- 


प्रमोद एस . तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नंदुरबार. 


नंदुरबार , ३ जुलै २०१ ९. 


श्री . विलास वसंत गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे दिनांक ८ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १२ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पवन हरीविजय बनसोड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विलास 
वसंत गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


६ 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे , ६ जुलै २०१९. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३५/ सन २०१९.- श्री. पी . के . खराटे, १० वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ५ जुलै 
२०१ ९ ते दिनांक ६ जुलै २०१९ रोजीची एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . के . खराटे यांना १० वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १० वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ एमएच-२३१२/ १५२२/ सन २०१९.- श्री . ए. डी. 
करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांना दिनांक ३ जुलै २०१९ ते दिनांक 
६ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा व 
दिनांक ७ जुलै २०१९ ची रविवारची सुट्टी याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ६ जुलै २०१ ९ च्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


श्री . पी . के . खराटे , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती के . पी . राठौर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


. 


श्री . पी . के . खराटे , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते , तर ते १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ५ जुलै २०१९. 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. डी . करभाजन यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


आदेश 


१ 


श्री . ए. डी . करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा यांचे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. डी . हरगुडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, तळोदा 
यांनी सांभाळावा. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६२/ सन २०१ ९.- श्री . पी . डी . कोळेकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर यांची दिनांक १ जुलै 
२०१९ ते दिनांक ३ जुलै २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


३ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७ - २३ , २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९ ४१ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . डी . कोळेकर यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


१० जून २०१९ ते दिनांक १६ जून २०१ ९ रोजीची एकूण ७ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . के. नंदनवार यांना १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


श्री . पी . डी . कोळेकर, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती एस . सी . निर्मळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


, 


स्तर , संगमनेर 


श्री . पी. डी . कोळेकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ५ जुलै २०१ ९. 


श्री . जी . के . नंदनवार, १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . डी . पाटील , तत्कालीन १३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


, 


श्री . जी . के. नंदनवार , १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते , तर ते १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ८ जुलै २०१ ९ . 


आदेश 


. 


आदेश 


- 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ ८ / सन २०१९.- श्री . पी . पी. मोदी, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, राहाता यांची दिनांक ५ जुलै २०१९ ते दिनांक 
८ जुलै २०१९ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ४ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ९ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी . मोदी यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, राहाता या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
राहाता या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


३ 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ८२/ सन २०१ ९.- श्रीमती एस . डी . सोनी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक ८ जुलै 
२०१९ ते दिनांक १० जुलै २०१ ९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ८ जुलै 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ११ जुलै २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . डी . सोनी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


. 


श्री . पी . पी . मोदी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , राहाता यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त न्यायिक कार्यभार 
श्री . व्ही . यु . मिसाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . के . बी . कामगौडा , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . पी . पी . मोदी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , राहाता हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , राहाता या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


स्तर , नेवासा 


श्रीमती एस. डी . सोनी, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . बी. यु. चौधरी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , ६ जुलै २०१९ . 


श्रीमती एस . डी . सोनी, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 


अहमदनगर , ८ जुलै २०१९ . 


, 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३७ / सन २०१९.- श्री . जी . के . नंदनवार , 
१२ 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९ ४१ 


or 


३ 


५ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/८६/ सन २०१ ९.- श्री . एम. सी . नेपते , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक ९ जुलै २०१ ९ ते 
दिनांक ११ जुलै २०१ ९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ८ जुलै २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ जुलै २०१ ९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . सी . नेपते यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एम. सी . नेपते , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . पी . अडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम . सी . नेपते, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव हे 
नमूद 

केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ८ जुलै २०१ ९ . 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/ धुळे/ सहकार / ६२३/ २०१९.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात की , मयूर 
महिला बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , चिंचखेडे, 
तालुका- जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 
चे नियम अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
डीएलई/ डीएलई/ एजीआर( ओ)/ ७८४/ सन २०१९ -२० , दिनांक २ जुलै 
२०१९ असा आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था व उपवर्गीकरण इतर कृषि 
संस्था यात करणेत येत आहे . 

किरण मनोहर चौधरी, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , धुळे . 
धुळे , ३ जुलै २०१९ . 


वर 


. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९१ / सन २०१९.- श्री . व्ही . के . जाधव , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक १० जून २०१९ ते 
दिनांक १३ जून २०१ ९ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ७ जून २०१९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ जून २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . के . जाधव यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . व्ही . के . जाधव, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . आर. बडवे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पारनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 

श्री . व्ही . के . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


आदेश 
क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सह / प्रशांती मदूउससं आमोदे/ अंतरिम 
आदेश/ ११२३/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १) ( क ) ( दोन) ( चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ), जळगाव प्रशांती महिला दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , आमोदे, तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे . 

मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . जे . पी . गावंडे, 
उपलेखापरीक्षक , जळगाव अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्था चालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे. 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात 
सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक 
८ ऑगस्ट २०१९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित 
करण्यात येत आहे. या एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा 
प्राप्त न झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , असे गृहीत धरून 
दिलेला अंतरिम आदेश कायम करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जुलै २०१९ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे. 

रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव . 
जळगाव, ८ जुलै २०१९. 


- 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , ८ जुलै २०१९ . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७ - २३ , २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १ , शके १९ ४१ 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक अर्थ-१ / धुळे व नंदुरबार जि.स. / क. १५६ / अ.प्र./ ३०२१/ २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , जयसिंग ठाकूर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग , नाशिक या 
आदेशान्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकार प्रदान 
करण्याबाबत धुळे व नंदुरबार जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी बँक लिमिटेड, धुळे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व नियम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती वसुली 
अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


han 
or 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार क्षेत्र 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


१ 


श्री . गोरख फकीरा महाले 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक , धुळे, जळगाव , 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यासाठी. 


२ 


श्री . भारत भिमराव भामरे 


शाखा व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक , धुळे, जळगाव , 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यासाठी. 


३ 


श्री . सुनिल भिकनराव बागुल 


लिपिक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक , धुळे, जळगाव , 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यासाठी. 
नाशिक, धुळे , जळगाव , 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यासाठी . 


४ 


श्री . सागर रतिलाल भावसार 


लिपिक 


वसुली अधिकारी 


५ 


श्री . राजेंद्र शत्रुघ्न पाटील 


लिपिक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक , धुळे, जळगाव, 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यासाठी. 


& 


श्री . प्रविण नारायण नहीरे 


लिपिक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक, धुळे , जळगाव , 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यासाठी. 


७ 


श्री . विजय वासुदेव काटे 


लिपिक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक , धुळे, जळगाव, 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यासाठी. 


८ 


श्री . ब्रिजलाल दगा वसईकर 


लिपिक 


वसुली अधिकारी 


नाशिक, धुळे , जळगाव , 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यासाठी. 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९ ४१ 


११ 


पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व नियम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता 

असतील. 


, 


, 


. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ 

सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 

कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , नंदुरबार, धुळे, जळगाव व अहमदनगर यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 

मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


( ६ ) 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ”, ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, धुळे व नंदुरबार जिल्हा सरकारी 

नोकरांची सहकारी बँक लिमिटेड , धुळे ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


( ९) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 

मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली 

आदेश/ २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचेकामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र -५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


, 


करावा. 


जयसिंग ठाकूर , 


विभागीय सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था , नाशिक विभाग, 

नाशिक . 


नाशिक , २५ जून २०१९ . 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७ - २३ , २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था / अवसायन/ आदेश बदल/ नापत/ ११ ९ / सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०३ ( ४) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , धर्मराज वसंत पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव प्रशासकीय 
कारणास्तव अवसायनात असलेल्या सहकारी संस्थेचे ऋणपरिशोधकांचे नेमणुकीत खालीलप्रमाणे बदल करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अवसायनातील संस्थेचे नाव 


हल्लीचे ऋणपरिशोधकाचे 


नवीन नेमणूक केलेल्या 
ऋणपरिशोधकाचे नाव व हुद्दा 


नाव व हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


श्री . के . व्ही . पाटील, 


करूणा शामराव गवळी, 


ईसाभाई गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
मुक्ताईनगर , तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा 


सहायक सहकार अधिकारी 


कनिष्ठ लिपिक 


जळगाव . 


२ 


धनश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 


श्री . के . व्ही . पाटील , 


करूणा शामराव गवळी, 
कनिष्ठ लिपिक 


मर्यादित , मुक्ताईनगर , तालुका मुक्ताईनगर , 


सहायक सहकार अधिकारी 


जिल्हा जळगाव . 


३ 


श्री . के . व्ही . पाटील, 


श्री समर्थ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, मुक्ताईनगर, तालुका मुक्ताईनगर , 
जिल्हा जळगाव . 


करूणा शामराव गवळी, 
कनिष्ठ लिपिक 


सहायक सहकार अधिकारी 


. 


श्री . के . व्ही . पाटील, 


30 


गवळी विलास संभाजी 


, 


जय श्रीराम ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , मुक्ताईनगर , तालुका मुक्ताईनगर , 


सहायक सहकार अधिकारी 


लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 


. 


जिल्हा जळगाव . 


मुक्ताईनगर . 


५ 


श्री . के . व्ही . पाटील , 


गवळी विलास संभाजी 


राजे छत्रपती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , मुक्ताईनगर , तालुका 
मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव. 


सहायक सहकार अधिकारी 


लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
मुक्ताईनगर. 


६ 


शंकरराव पाटील ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 


श्री . के . व्ही . पाटील , 


संजय दत्तात्रय पाटील , 


सहायक सहकार अधिकारी 


कनिष्ठ लिपिक , जामनेर . 


पतसंस्था मर्यादित , कुन्हा काकोडा , 

तालुका 
मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव . 


वरीलप्रमाणे संबंधित ऋणपरिशोधक यांनी त्वरित चार्ज घ्यावा व तसा चार्ज घेतलेबाबतचा अहवाल त्वरित सादर करावा. 


धर्मराज वसंत पाटील, 


सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, मुक्ताईनगर , 
तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव. 


मुक्ताईनगर , २१ जून २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३, २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९ ४१ १३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एल. डी . गायकवाड यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२३१२/ १५८८ / सन २०१९.- श्री . व्ही . एम . 
पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा यांना दिनांक ९ जुलै २०१ ९ ते दिनांक ११ जुलै २०१९ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ जुलै 
२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ जुलै २०१ ९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


श्री . एल . डी . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक १६ जुलै २०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ जुलै २०१९ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . जी . एच. पाटील, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी 
सांभाळावा . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . पथाडे यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


- 


श्री . व्ही . एम . पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. एस . भागवत , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एल. 
डी . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रमोद एस. तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , १५ जुलै २०१९. 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
एम. पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबार , ८ जुलै २०१ ९. 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


. 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२३१२/ १६४६/ सन २०१९.- श्री . एल . डी. 
गायकवाड, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक 
१७ जुलै २०१ ९ ते दिनांक १ ९ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक १६ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२२ जुलै २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची 
परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . एल . डी . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार यांना या न्यायालयाचा आदेश जावक क्रमांक 
Admn/ B- 2/ 1891/ 2019, date 8th July 2019 अन्वये दिनांक 
२१ जुलै २०१ ९ रोजीचे जिल्हा न्यायाधीश पदाचे मर्यादित स्पर्धात्मक 
परीक्षेसाठी दिनांक १९ जुलै २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २२ जुलै २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २३/ सन २०१९.- श्री . एस . एम . तापकीरे , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा यांची दिनांक 
१५ जुलै २०१९ ते दिनांक १७ जुलै २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १४ 
जुलै २०१ ९ रोजी श्रीगोंदा येथील जिल्हा न्यायालयाच्या उद्घाटन 
समारंभानंतर ते दिनांक १८ जुलै २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एम . तापकीरे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस . एम . तापकीरे , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. एम . बेलकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एस . एम . तापकीरे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर १७ - २३ , २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९४१ 


नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नेवासा 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १५ जुलै २०१९ . 


श्रीमती आर. पी . परदेशी, तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


- 


कमलाकर अ . कोटेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


३ 


अहमदनगर , १७ जुलै २०१९ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३/ सन २०१ ९.- श्री . व्ही. व्ही . बांबर्डे, जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीगोंदा यांची दिनांक १८ 
जुलै २०१९ ते दिनांक २० जुलै २०१ ९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १७ 
जुलै २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ जुलै २०१ ९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ ६१४८ / सन २०१९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे . 


येत आहे . 


मा . श्री . जी . ए. घुले , न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, लोहमार्ग न्यायालय , 
मनमाड यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार गट वर्ष 
२०१८ ते २०२० करिता ( ३०) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा 
रोखीकरणाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


श्री . व्ही. व्ही. बांबर्डे, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एन. एल . काळे , जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीगोंदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर 
ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीगोंदा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १७ जुलै २०१९. 


सदर आदेशाची नोंद श्री . जी . ए. घुले , न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, लोहमार्ग न्यायालय , मनमाड यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

रविंद्र म. जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नाशिक . 


नाशिक , १० जुलै २०१ ९. 


आदेश 


, 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११/ सन २०१९.- श्रीमती आर. पी. परदेशी, 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांची दिनांक १८ जुलै २०१ ९ ते दिनांक २० जुलै २०१९ रोजीची एकूण 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. पी . परदेशी यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती आर. पी . परदेशी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . आर. नातु, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


क्रमांक बी -२/ २८६१ / सन २०१९.- श्रीमती श्वेता विनय चांडक , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग , धुळे यांना दिनांक १० जुलै २०१ ९ ते दिनांक १२ जुलै 
२०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ९ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १५ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


९ 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती श्वेता विनय चांडक यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या 
पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७ - २३ , २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १, शके १९ ४१ १५ 


रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


धुळे , १० जुलै २०१ ९. 


आदेश 


श्रीमती श्वेता विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ९ जुलै २०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ जुलै २०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपावेतो व दिनांक १४ जुलै २०१९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १५ जुलै २०१ ९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो श्रीमती श्रुती निलेश गंगवाल - शाह , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, धुळे यांचेकडेस , तसेच दिनांक १२ जुलै २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ जुलै २०१ ९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो श्रीमती अर्चना तुळशीराम जगताप, 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्वेता 
विनय चांडक , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे, ८ जुलै २०१ ९. 


क्रमांक बी -२/ २९ १३ / सन २०१९.- श्री . विलास वसंत गायकवाड, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक १५ जुलै 
२०१९ ते दिनांक १९ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १५ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २० जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेची परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . विलास वसंत गायकवाड यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक बी -१/ २८७६/ सन २०१९.- श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
८ जुलै २०१९ व दिनांक ९ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण २ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ७ जुलै २०१ ९ ( रविवार ) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . विलास वसंत गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे दिनांक १५ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २० जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . दिपक उमेश डोंगरे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विलास 
वसंत गायकवाड, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 


धुळे , १२ जुलै २०१९. 


आदेश 


, 


, 


श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. डी . क्षीरसागर , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
येत आहे. 


क्रमांक बी -२/ २९ ४० / सन २०१ ९.- डॉ . सृष्टी निळकंठ , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक ९ 
जुलै २०१ ९ ते दिनांक १२ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १३ जुलै २०१ ९ शनिवार , दिनांक 
१४ जुलै २०१ ९ रविवारचे सुट्टीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १७ - २३ , २०१९ / आश्विन २५ ते कार्तिक १ , शके १९ ४१ 


रजेवरून परत आल्यावर डॉ . सृष्टी निळकंठ यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत 
दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १५ जुलै २०१९ . 


, 


डॉ . सृष्टी निळकंठ , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . आर . उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात 
येत आहे. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , डॉ . सृष्टी 
निळकंठ, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसत्या 
तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


क्रमांक बी -२ / २९ ४२/ सन २०१ ९.- श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक ८ जुलै २०१ ९ 
ते दिनांक १४ जुलै २०१ ९ पावेतो अशी एकूण ७ दिवसांची 
परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


धुळे , १५ जुलै २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ २९ ४१/ सन २०१९.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
१५ जुलै २०१९ ते दिनांक १६ जुलै २०१९ पावेतो अशी एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


श्री . राजेश त्रिंबकराव नागरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा दिनांक 
७ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १२ 
जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पवन हरिविजय बनसोड, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांनी तसेच दिनांक १२ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १५ जुलै २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . व्ही . गायकवाड , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी सांभाळला होता. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळेया पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


. 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश 
त्रिंबकराव नागरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा तसेच त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला श्री . शैलेश 
रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. एच. सैयद , जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे. 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


धुळे , १५ जुलै २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


